नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत 
नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत. (सन २०२०-२१) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक:- १८ फेब्रुवारी, २०२१. 

वाचा- 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१५/प्र.क्र.१०६६/नापु-१६-ब, दि.०९.०७.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७४/नापु-१६-ब, दि.११.०७.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७३/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१३/२०७८प्र.क्र.४८६/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०८/नापु-१६-ब, दि.२८.१२.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०३/नापु-१६-ब, दि.१६.०१.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२५/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०२/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१६७/नापु-१६-ब, दि.२१.०२.२०१९. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.०७/नापु-१६-ब, दि.०५.०७.२०१९. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१४/प्र.क्र.७9८६/नापु-१६-ब, दि.१३.०३.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.9७/नापु-१६-ब, दि.०७.१२.२०१८. 

. शासन निर्णय  क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६-ब,  दि.२८.०५.२०१९, 
दि.०६.०८.२०१९, दि.१३.०२.२०२० व दि.२०.०३.२०२०. 

. समक्रमांक शासन निर्णय दि.१९.१०.२०२०. 


Pn SF mM SC KL WH :2 


oO oO -0 0 
Av A) me) 0 


-2 
9८ 


प्रस्तावना- 
उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ व सन २०२०-२१ मध्ये प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आलेल्या गोदाम बांधकामांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पुढील 


विवरणपत्रात दर्डविल्याप्रमाणे गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ ब 


अ.क्र. | जिल्हा |तालुका ।गोदामाचे प्रशासकीय यापूर्वी वितरीत सदर आदेशान्वये 
नाव मान्यतेच्या करण्यात उपलब्ध करून 
आदेशानुसार ।आलेला निधी देण्यात येत 
अंदाजित खर्च (इ) असलेला निधी 
(र) (र) 
शिंगं नाशिक | दिंडोरी | दिंडोरी | ७,५०,६१,३९२ | २,८९,४२,६१८ । ४,६०,५६,००० 
२. | नाशिक | सटाणा | खमताणे । ७,१२,७९,३९२ a (9,92, 08,000 
3. ग 
नाशिक | चांदवड | चांदवड | ५,०९,४९,५४० | ४,५२,०२,०६० | २१५५८,००० 
४. | नाशिक | येवला | मौजे | ६,९३,५७,८९२ | ६,१३,७७,५६८ | 070४००० 
अंगणगाव 
५. | नाशिक | इगतपूरी | इगतपूरी | ७,४६,९५,३९२ | २,०५,२९,६३० | ३,९८,४१,००० 
६. । नाशिक | सिन्नर | मुसळगाव | ७,६०,३७,३९२ | ४,७९,६५,४१८ २५,५९,००० 
७. | नाशिक | सुरगाणा | सुरगाणा | ७,५०,६१,३९२ | 3,१४,१०,६१८ | ४,३६,५०,००० 
८. | नाशिक | मालेगाव । मौजे १४,७६,५२९,९८२ | १२ पभ ८९६२५ | 2 28 Go.000 
निळगव्हाण शिका 
१० | ares | यत र मौजे ७,३६,१२,६४२ । २,९९,५६,९९३ । १,०७,८३,९२० 
तळेगाव 
. | नाशिक पेठ पेठ ३,६५,९७,४३५ | १,८०,५६,४३० | १,०७,८३,९२० 
a q.) नाशिक | कळवण | मौजे भेडी । ५,२६,५७,८९८ । २,२५,७४,५६९ | १,०७,८३,९२० 
१२. | सांगळी | आटपाडी | आटपाडी | ३,९०,६०,१९३ | १,१७,१८,०५८ | १,०७,८३,९२० 
१३. | नांदेड | किनवट ।मौ.किनवट | ४३,६७,४६३ २०,५४,००० २३,१३,४६३ 
१४. | नागपूर | नागपूर | कॉटन | ५,९६,६८,७६१ | २,४३,१७,८१९ | ३,५२,५१,००० 
मार्केट 
१५. | वर्धा | समुद्रपूर | समुद्रपूर | ४,८७,२३,६५८ | १,०१,५३,११० | १,०७,८३,९२० 
9& वर्धा सेलू मौजे ३,१०,०३,५०० २४,६८,११० ५०,००,००० 
बेलगाव 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ ब 


१७. | चंद्रपूर चिमूर चिमूर ३,४९,०६,०२० २,३३,२४,४४९ १,०७,८३,९२० 
१८. | चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी | ब्रम्हपुरी ४,५०,८२,७४९ ६२,२०,००० १,०७,८३,९२० 
१९. | भंडारा | लाखनी | पिंपळगाव | ३,५४,४७,००० | ३५,५५,३५१ १,०७,८३,९२० 
२०. | भंडारा | साकोली | साकोली | ३,७५,००,००० | ३७,८७,५०३ । _१,९७,८३,९२० 
२१. | भंडारा | आमगाव | पवनी ४,७८,४४,४२९ । १,१८,२६,५०० | १५०७,८३,९२० 
२२. (बुलढाणा | मेहकर | मेहकर | १,९८,१९,००० | ६०,२६,००२ | १,०७,८३,९२० 
२३. | बुलढाणा मोताळा मोताळा १,१९,५०,४०५ ६५,७२,७२२ ४०,००,००० 
२४. बुलढाणा | बुलढाणा | पोखरी | २,४७,७७,००० | २३,५२,१८७ | १,०७,८३,९१७ 
२५. | वाशिम | रिसोड | रिसोड | ३,३९,४६,६०० | २,४६,७०,६३० ७५,००,००० 
एकूण १२७,७०, ६७,१२७ ।५७,०२,५१,९७१ | ४१,६४,८९,५०० 
(अक्षरी रुपये: एकेचाळीस कोटी चौसष्ट लक्ष एकोणनव्वद हजार Waal फक्‍त) 
२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरु करण्यात 
यावीत. 


३ संबंधित गोदामासाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र त्वरीत शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांनी घ्यावी. 


8. बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामाचा we वाढीव होणार नाही याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 


५. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची 
खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. 

६. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी 
यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा करावी. काही त्रुटी 
राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ 
निरीक्षणाचा अहवाल अभिळलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ ब 


७. हे आदेशा प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात यावी. 
धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


८. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दिनाक १२ मार्च, २०२१ अखेर खर्ची 
टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता येणार 
नाही. 


९. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दिनाक १२ मार्च, २०२१ पर्यंत खर्च करण्यात यावे. 
दिनाक १२ मार्च, २०२१ पर्यंत निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती करण्यात येईल . 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


१०. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार यावरील 
भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन 
गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
(४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षांतर्गत व सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


११. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार व 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक विभागास 
प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१८१३१९१७०९०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Deepak N 


Kendre 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, नाशिक, सांगली, नांदेड, नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, बुलढाणा व वाशिम. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ ब 


2. 


१५. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, 
नागपूर व अमरावती. 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
उप आयुक्‍त (पुरवठा), नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती. 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक, सांगली, नांदेड, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, बुलढाणा व 
वाशिम. 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, सांगली, नांदेड, नागपूर, वर्धा, 
भंडारा, चंद्रपूर, बुलढाणा व वाशिम. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, सांगली, नांदेड, नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, 
बुलढाणा व वाशिम. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्राळय, मुंबई. 

. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

उपमहाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


